सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी संपुष्टात आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- डीपीपी-१०१७/प्र.क्र.२३३/पोल-१०, 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा रागुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०03२. 
दिनांक :- ११ ऑक्टोबर, २०१७ 


वाचा :- १) शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक एसपीपी/सीआर-१३१/पोल-१०, 
दिनांक २३.०४.१९९७ 
२) संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक:-सअआस्था/८९/१४९८/२०१७, दिनांक ०४.०८.२०१७ 
३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- परिवी-२७१५/ 
प.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५.०८.२०१५ 
प्रस्तावना :- 
संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा आस्थापनेवरील सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार खाली नमुद 
अधिकाऱ्याची संदर्भाधीन दिनांक २३.०४.१९९७ च्या शासन आदेशान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन दिनांक ०४.०८.२०१७ च्या 
पत्रान्वये सदर अधिकाऱ्याचा रुजू होण्याचा दिनांक व परिविक्षाधीन कालावधी पुढील विविरणपत्रात 
दर्शविण्यात आलेला आहे. :- 


अ.क्र. | नांव रुजू होण्याचा । परिविक्षाधीन  । परिविक्षाधीन 
दिनांक कालावधी कालावधीत 
घेतलेली रजा 
षि श्री. माणिक नामदेवराव | दि.०९.०५.१९९७ | दि.०९.०५.१९९७ | निरंक 
अढाव ते 
दि.०९.०५.१९९९ 


उक्त नमूद अधिकाऱ्याचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्याने तो संपुष्टात आणण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा आस्थापनेवरील खालील नमूद 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारक असल्याने त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेल्या दिनांकापासून त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. ।नांव परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात 
यावयाचा दिनांक 
a श्री. माणिक नामदेवराव अढाव दिनांक ०९.०५.१९९९ (म.नं.) 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-१०१७/प्र.क्र.२३३/पोल-१०, 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७१०१३१७३१०८१७२९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 


° ig) 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home Department, 
Is h or h ya MP AO 1०५० 

2,5.4.21 


jaharashtra, 
0=ce6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aa1 a1 dbcf0ec79c7¢21438 


Bhalerao ci ३५६ यनत 
(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, खेतान भवन, ५ वा मजला, सदनिका क्रमांक ८, चर्चगेट, 


मुंबई ४०० ०२१. 
. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
. अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. श्री. माणिक नामदेवराव अढाव, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, ठाणे. 
निवड नस्ती/पोलळ-१० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


